"सहायक कक्ष अधिकारी" मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा परीक्षा-२०१७ मधील मागासप्रवर्गातील 
८ शिफारसप्राप्त उमेदवारांचे सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावर मंत्रालयीन विभागात 
नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक : मविप १४१८/प्र.क्र.१८०/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि. क्र.मविप १४१६/प्र.क्र.११९/१४-अ, दिनांक २४-०८-२०१७ 
म.लो.आ. क्र. १४४२ (अ/सकअमविप/२०१७/तेरा-ब, दिनांक २५-१०-२०१७ चे पत्र 
सा.प्र.वि. क्र.मविप १४१७/प्र.क्र.१८६/१४-अ, दिनांक ३०-१२-२०१७ चे झासन आदेठा 
सा.प्र.वि. क्र.मविप १४१७/प्र.क्र.१८६/१४-अ, दिनांक ०७-०९-२०१८ चे पत्र 
म.लो.से.आ. पत्र क्रमांक १४४२(ओ/सकअमविप/२०१७/१३-ब, दि.०३.११.२०१८ 
सा.प्र.वि. क्र.मविप १४१७/प्र.क्र.१८६/१४-अ, दिनांक ०६-१२-२०१८ चे आदेशा 
समक्रमांक दिनांक १३-०९-२०१९ रोजीचा चा शासन निर्णय 


OO LS र 


oS 


आदेठा 


उपरोक्त विषयाच्या संदर्भांकित क्र. १ येथील शासन परिपत्राकान्वये “सहायक कक्ष 
अधिकारी”मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अंतर्गत दिनांक २४-०८-२०१७ च्या शासन परिपत्राकान्वये 
खालीलप्रमाणे मंत्रालयीन विभागातील ७४ आरक्षणनिहाय रिक्‍त पदे भरण्याबाबतचे परिपत्रक प्रसिध्द 
करण्यात आले होते. 
२. प्रसिध्द करण्यात आलेल्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक २५.०६.२०१७ रोजी 
परीक्षेचे आयोजन केले होते. सदर परीक्षेचा निकाल आयोगाने दिनांक १६.१०.२०१७ रोजी जाहिर करुन, 
आयोगाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक २५-१०-२०१७ च्या पत्रान्वये प्रवर्गनिहाय ५० उमेदवारांची शिफारस 
केली होती. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १६ ब चे अभिप्राय व दिनांक २९.१२.२०१७ च्या पत्रामधील 
सूचनांनुसार सदर परीक्षेमधून शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी खुल्या प्रवर्गातील ३२ उमेदवारांचे 
नियतवाटप संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या आदेशान्वये (अ.क्र. १ ते ३२) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागात 
नियतवाटप करण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गुणवत्तेनुसार शिफारस केलेल्या ७४ 
उमेदवारांपैकी अनुक्रमांक ३३ ते ७४ येथील उमेदवारांचे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर संदर्भाधिन क्रमांक 
६ येथील आदेशान्वये नियत वाटप करण्यात आले आहे. 


४.  संदर्भाधिन क्रमांक ७ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी गट-ब 
(अराजपत्रित) संवर्गातील सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परिक्षा-२०१७ मधून 
मागासप्रवर्गामधून शिफारस झालेल्या ८ उमेदवारांसाठी वेतनस्तर-एस१४- ३८६००-१२२८०० या 
वेतनश्रेणीत खुल्या प्रवर्गातून एकूण ८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहे. 


शासन आदेडा HATH: AAT १४१८/प्र.क्र.१८०/१४-अ 


प्‌. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
निर्णयाच्या अधिन राहून सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षा २०१७ अंतर्गत मागास 
प्रवर्गामध्ये शिफारस झालेल्या, परंतु पदस्थापना देता न आलेल्या, ८ उमदेवारांचे नियतवाटप खालील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्यानुसार करण्यात येत 
आहे. 


(9) सदर आदेशा मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या 
अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 

(२) संबंधित उमेदवारांनी आपली सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदस्थापना तत्काळ स्विकारावी व 
आपला नियुक्ती स्विकारल्याचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ ला सादर करावा. सदर 
पदोन्नती स्विकारली नाही तर, सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल. 

(३) संबंधित उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदस्थापना ज्या विभागामध्ये करण्यात आली 
आहे, त्या विभागाने परिशिष्ट-सहा (सहायक कक्ष अधिकारी, तसेच विक्रीकर निरीक्षक मर्यादित विभागीय 
परीक्षेकरीता आस्थापना अधिकारी किंवा कार्यालय/विभागाप्रमुख अधिकारी यांनी द्यावयाचे प्रमाणपत्र) व 
त्यानुषंगाने संबंधित कागदपत्रे पडताळणी करुन नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करावेत व परिशिष्ट-५ (लहान 
कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापनाचा नमुना ) हे दोन्ही परिशिष्ट उपलब्ध करुन नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्याची 
कार्यवाही संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी करावी. सर्व उमेदवारांची खालील बाबींची तपासणी करण्याच्या 
अधीन राहून नियुक्‍ती आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी करावी :- 


(अ) उमेदवारांनी ळलिपिक-टंकलेखक पदाची सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण केली आहे. 
(ब) मागासवर्गीय उमदेवारांचे जाती/जमातीचे दावे वैध ठरले आहेत. 
(क) उमेदवारांविरुध्द न्यायालयीन प्रकरणे/फौजदारी खटले/विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रलंबित नाही. 
तसेच, कोणत्याही उमेदवाराबाबत शिक्षेचा अंमल चालू नाही. 
६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०९१३१८५००९१७०७ असा आहे. हा STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, , । 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


Digital lly signed by Gajanan Bhimrao Gur 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व संबंधित कर्मचारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
2) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 
) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (साप्रवि/कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा HATH: AAT १४१८/प्र.क्र.१८०/१४-अ 


शासन MIs क्रमांक: AAT १४१८/प्र.क.१८०/१४-अ, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट "अ" 


अ.क्र. | श्री/ भचाऱ्याचे नांव मूळ We | मलोआने । कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा विभाग | पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती यादीतील । षेचेवर्ष | ज्या | जाती प्रवर्ग 
मविप प्रवर्गातून 
शिफारस शिफारस 
क्रमांक केली तो 
प्रवर्ग 
nam 3 Fos | 4 ६ ८ ९ 
१ श्री विलास दयाराम डहाळे, ४३ | २०१७ | भज(बो | ATS)  । ग्रामविकास । ग्राम विकास 
सहायक कक्ष अधिकारी विभाग विभाग 
२ श्री । संदीपसदानंत पाटील, ४४ | २०१७ | भज(क) | ACH) । जलसंपदा जलसंपदा विभाग 
सहायक कक्ष अधिकारी विभाग 
३ | श्रीमती | विद्या गणेश कुचेकर ४५ | २०१७ | भज(क) | भज(क) । जलसंपदा जलसंपदा विभाग 
(विद्या दत्तरत्र्य लाळगे), विभाग 
सहायक कक्ष अधिकारी 
४ fat  । गंगाराम लक्ष्मण साबळे, ४६ | २०१७ | अज अज विधि व न्याय | विधि व न्याय 
सहायक कक्ष अधिकारी विभाग विभाग 
५ श्री सयाजीराव बाजीराव पारखे, | ४७ | २०१७ | AH) | Avi) । आदिवासी आदिवासी विकास 
सहायक कक्ष अधिकारी विकास विभाग | विभाग 
६ | at विजय पुंडलिक शिदे ४८ | २०१७ | अज अज सार्वजनिक । सार्वजनिक 
सहायक कक्ष अधिकारी बांधकाम बांधकाम विभाग 
विभाग 
७ श्री | मनोज कोंडू वांगड ४९ | २०१७ | अज अज सहकार पणन | सहकार पणन व 
सहायक कक्ष अधिकारी व वस्त्रोद्योग । वस्त्रोद्योग विभाग 
विभाग 
८ | श्री | प्रविण काचेश्वर बोडके yo | २०१७ | भज(ड) | AS) | जलसंपदा  । जलसंपदा विभाग 
सहायक कक्ष अधिकारी विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


